महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०२१ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर नामनिर्देशानाने तात्पुरती 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३ /प्र.क्र.१०५(१)/२०२३/आ(स.अ.श्रे.२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/स्थापत्य/२०२१/१९, 

दि.०५.०७.२०२३ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदांवरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या 
क्रमांक:३७४(२)/स्थापत्य/२०२१/१९, दिनांक ०५.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये “सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य)” पदावर नियुक्तीसाठी १३२ उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाली आहे. शिफारस प्राप्त उमेदवारांपैकी 
"परिशिष्ट-अ" मधील पात्र १२३ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब राजपत्रित” या 
पदावर दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ 
अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता शिफारस केलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" मधील पात्र १२३ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब राजपत्रित” या 
पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधीळल वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००) 
मध्ये जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१०५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
२. परिशिष्ट - अ येथील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. 


३. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब (राजपत्रित) मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / शार्तींच्या 
अधीन असेल :- 


(१ सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्यो, सेवा गट-ब (राजपत्रित जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


(२) परिशिष्ट-अ मधील परिवीक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्या सविस्तर 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित 
कालावधीत उमेदवार रुजू झाला/झाली नाही तर तो/ती वरील पदावरील नियुक्ती स्विकारण्यास इच्छुक 
नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांचा 
नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात 
येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(३) मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(४ संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), 
गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल. 


(4) आवश्‍यकता भासल्यास, परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर 
किंवा भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा 
कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी 
लागेल. 

परंतु 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(६ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१०५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
(७) परिशिष्ट -अ येथील उमेदवारांपैकी ज्यांनी मराठी व हिंदी परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली 
नसेल किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या 
नियमानुसार त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(८) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जातीचे दावे 
नियुक्तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे 
दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्याबाबत कळविले आहे. 
त्यानुसार मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील असूनदेखील 
आयोगाने ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे san नियुक्‍ती दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी 
जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे शासनास सादर केलेली आहेत. सदर उमेदवारांचे जातीचे दावे 
संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडे तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे तपासणीकरिता पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार ज्या 
मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबतचा तपासणी अहवाल संबंधित समितीकडून 
शासनास अद्याप प्राप्त झालेला नाही, अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती सदरहू तपासणी अहवाल संबंधित 
समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. (गुणवत्ता क्रमांक : ६,११,१८, 
१९,२०,२२,२३३,३४,३८,६३,७९,८०,८९,९४,९६,१२६,१२८,१३१) 


शिफारसप्राप्त मागासवर्गीय उमेदवारांपैकी ०१ उमेदवाराचे जातवैधता प्रमाणपत्र अद्याप अप्राप्त आहे. 
यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 
92.92.2099 मधील तरतुदीनुसार, सदर ०१ उमेदवाराची नियुक्ती त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र ०६ 
महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या व जातीचे दावे तपासणीच्या अधीन राहील. तसेच जात पडताळणी 
समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले, तर त्यास दिलेले नियुक्‍ती आदेशा तात्काळ रद्द करण्यात येतील. 
(गुणवत्ता क्रमांक: ९७) 


(९ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांची सबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून सर्व 

उमेदवारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. 

(१० परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांपैकी, चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित पोलीस आयुकत / 
पोळीस अधीक्षक कार्यालयांकडून अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.९.०१.२००९ व दि.२८.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र 
नियुक्‍ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती 
असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दषादल करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी 
कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. ६ महिन्यांच्या आत चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, अहवाल 
असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त 
करण्यात येईल. (गुणवत्ता क्रमांक: ३४, ३७,४३,७२,७९, १०९,११४,११८,) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१०५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 
उर्वरित उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल सबंधित पोलिस आयुक्‍्त/अधीक्षक 
कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहेत. 


(११ इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० 
नुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील व्यक्ती आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटक या प्रवर्गातील प्रगत व उन्नत गटात समाविष्ट नसलेल्या व्यक्‍तींना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित 
केलेल्या NCL/ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक 
महसूली विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून 
NCL/ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राची (उत्पनाच्या दाखल्याची) तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरिता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक 
अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६६१/२००१/३९, दिनांक १९/०३/२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करून दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न 
देता समाप्त करण्यात येतील. तसेच, ज्यांना या बाबतीत सूट अनुज्ञेय आहे त्यांची प्रकरणे प्रचलीत शासन 
निर्णयानुसार संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी तपासावीत. 


(१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39.90.2004 व 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:अंनियो/२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७/०८/२०१४ मधील तरतूदीनुसार 
परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील. 


(१४ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) 
महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवऱ्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा 
स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर 
प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा 
राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो 
२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१०५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 

(१५) महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण 
सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर 
शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला रुजू झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१६ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांना जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मेटाना 
२०१४/प्र.क्र.६३/१४/लाक्षेवि (आस्था), दि.१८ मार्च, २०१७ अन्वये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवशयक 
राहील. 


(१७ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


(१८) परिशिष्ट- अ येथील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 


(१९) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी 
लागू होतील. 


Qo) परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसर्‍या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाळी असल्यास अज्ञा उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


तर परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाळी असल्यास अशा उमेदवारांची सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


(29) परिशिष्ट-अमधील उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत 
कार्यरत असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.१०५(१)/आ(स.अ.श्रे-२) 

"सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार 
नाही. तसेच सदर उमेदवारांची नियुक्ती ही त्यांचे केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील 
ना-चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. (गुणवत्ता क्रमांक: 
२,१४,३४,५१,५४,५७,६८,७०,८०). जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द यापूर्वी कार्ययत असलेल्या 
विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९१०००७८२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
ANIL VITTHAL "तिरका virtua वयात cn, s 
DEOKATE MAHARASHTRA, OU » WATER RESOURCES 


Date: 2024.03.14 19:21:35 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट अ मधील उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

६. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 

७. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलसंपदा विभाग. 

८. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

९. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०. महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

१४. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट ब (राजपत्रित) पदावर 


२०२३/प्र.क्र. १०५(१)//आ 
"परिशिष्ट -अ" 


(स.अ.श्रे.२), दिनांक 


दावर नियुक्‍तीने पदस्थापना 


TH १४ मार्च, २०२४ सोबतचे 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


टू 


१/२०२१ 


श्री. पुरी ओम बाबासाहेब 


खुला 


पुणे 


d 
थ्ड 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, सिंचन व्यवस्थापन 
संगणकीकरण विभाग, पुणे 


२/२०२१ 


श्री. सत्यजित संजय कापसे 


खुला 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री 
संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत उपविभागीय अभियंता, 
जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, जालना 
येथील रिक्त पदी. 


३/२०२१ 


श्री. किन्हीळकर अभिजीत नारायण 


खुला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 

विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अरुणावती 
पाटबंधारे विभाग, दिग्रस अंतर्गत 
अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, 
दिग्रस 


५/२०२१ 


श्री. पाटील पृथ्वीराज प्रशांत 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
अंतर्गत उरमोडी धरण विभाग,सातारा 
अंतरर्गत उरमोडी कालवे उपविभाग क्र 
२,सातारा 


६/२०२१ 


श्री. पाटील पियुष राजेंद्र 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ,नांदेड अंर्तगत नांदेड 
पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) नांदेड अंर्तगत 
विष्णुपूरी पाटबंधारे उपविभाग, तुप्पा उप 
विभागीय कार्यालयातील रिक्‍त पदी 


८/२०२१ 


श्री. तांबोळी इरफान युन्नुस 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
भीमा कालवा मंडळ ,सोलापूर अंतर्गत 
उजनी कालवा विभाग क्र.८, सोलापूर 
(विभागीय कार्यालय) 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


& 


0) 


é 


8/2024 


श्री. TOM चवगोंडा पाटील 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता सातारा सिंचन मंडळ 
सातारा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
कृष्णा सिंचन विभाग, सातारा (विभागीय 
कार्यालय) 


११/२०२१ 


श्री. तटपटे निरंजन दिपक 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 
गुणनियंत्रण मंडळ,पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता गुणनियंत्रण विभाग सातारा 
अंतर्गत गुणनियंत्रण उपविभाग सातारा 


१२/२०२१ 


श्री. पाटील तुषार राजेंद्र 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पुणेगांव कालवा उपविभाग, 

उनंदानगर, ता. दिंडोरी 


१३/२०२१ 


श्री. पवने लग्नेश चंद्रकांत 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, 
संगमनेर विभागात रिक्‍त पदी 


| 


१४/२०२१ 


श्री. गडकर मंगेश BRAT 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नीरा 
उजवा कालवा विभाग, फलटण अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता, पंढरपूर पाटबंधारे 
उपविभाग, पंढरपूर 


१२ 


१५/२०२१ 


श्री. चंद अमित बाबासाहेब 


भज(क) 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र Weal, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर 
येथील प्रकल्प शाखा 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


१३ 


१६/२०२१ 


श्री. गणेश मधुकर चौधरी 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
अधिनस्त गोदावरी डावा तट कालवा 
उपविभाग, कोपरगांव अंतर्गत सिंचन 
शाखा, कोपरगांव 


98 


१८/२०२१ 


श्री. पारधीकर वैभव wear 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. व प्र, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नागपूर/ वर्धा पाटबंधारे 

विभाग, वर्धा/ पाटबंधारे उपविभाग, 
हिंगणघाट 


१ 


१९/२०२१ 


श्री. रितेश योगेश वैद्य 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. व प्र, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नागपूर/ नागपूर पाटबंधारे 
विभाग (दक्षिण) नागपूर/ पाटबंधारे 
उपविभाग क्र. १ नागपूर/पाटबंधारे शाखा 
वेणा (पेठ) 


१६ 


२०/२०२१ 


श्री. गर्जे तुषार बबन 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन विभाग, सांगली अधिनस्त 
म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
उपविभाग क्र.२, बेळंकी 


१७ 


२१/२०२१ 


श्री. गावडे सौरभ संभाजी 


भज(क) 


भज(क) 


पुणे 


पुणे 


अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे -१ 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे संशोधन 
विभाग, पुणे-१ अंतर्गत पाटबंधारे संशोधन 
व जलनि:सरण उपविभाग फलटण 


पेद 


२२/२०२१ 


श्री. मरकड अमित दत्तात्रय 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, 
अहमदनगर अंतर्गत प्रवरा डावा कालवा 
सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग, लोणी 
अंतर्गत सिंचन शाखा, लोणी-२ 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


& 


0) 


é 


१९ 


२३/२०२१ 


श्री. सूर्यवंशी प्रतीक नंदकुमार 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
पुणे अधिनस्त चासकमान पाटबंधारे 
विभाग, पुणे जनाई-शिरसाई उपसा 
सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस 
(मुख्यालय शिक्रापूर) 


२४/२०२१ 


श्री. पन्नासवाड देवाशिष बालाजी 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ,नांदेड अंर्तगत कार्यकारी 
अभियंता,उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र.१,नांदेड अंर्तगत उ.पै.प्र.इसापूर 
धरण) व्यवस्थापन उपविभाग 
क्र.१,पैनगंगानगर अंर्तगत इसापूर धरण 
जलाशय उपसा सिंचनशाखा (उजवी 
बाजु) कळमनुरी 


२१ 


२५/२०२१ 


श्री. सरनाईक राजदीप उत्तमराव 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर अधिनस्त वारणा 
कालवा विभाग क्र.१, इस्लामपूर वारणा 
डावा तीर कालवा तीर कालवा उपविभाग 
क्र.२, सागांव 


२२ 


२६/२०२१ 


श्री.गायकवाड ओंकार बापू 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, 
सातारा अधिनस्त कोयना सिंचन विभाग, 
कोयनानगर अधिनस्त कोयना धरण 
व्यवस्थापन उपविभाग, कोयनानगर 


२३ 


२७/२०२१ 


श्री. दोसी धनंजय वैभव 


आदुघ 


आदुघ 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर ता. 
शहापूर जि. ठाणे. अंतर्गत भातसा उजवा 
कालवा उपविभाग, शहापुर 


२४ 


२८/२०२१ 


श्री. जीवनकुमार सुभाष खवरे 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली अधिनस्त ताकारी म्हैसाळ 
उपसा सिंचन व्यवस्थापन सांगली 
अंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
उपविभाग क्र.२, बेळंकी 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


२५ 


२९/२०२१ 


श्री. पाटील अनंत तुळशिराम 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव 
अंतर्गत विभागीय कार्यालय 


२६ 


३०/२०२१ 


श्री. माळी अजिक्य मल्लिकार्जुन 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत भीमा विकास विभाग क्र.२, 
सोलापूर अंतर्गतभीमा विकास उपविभाग 
क्र.३, टेंभुर्णी अंतर्गत भीमा पाटबंधारे 
शाखा क्र.९ अ, टेंभूर्णी 


२७ 


३१/२०२१ 


श्री. शितोळे अभिजीत सर्जराव 


आदुघ 


आदुघ खेळाडू 
ऐवजी 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, बीड 
पाटबंधारे विभाग, बीड अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे उपविभाग, पाटोदा 


R¢ 


32/2029 


श्री. प्रदिप क्षीरसागर 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत भीमा विकास विभाग क्र.२, 
सोलापूर अंतर्गत भीमा पाटबंधारे 
उपविभाग, अंकोली अंतर्गत भीमा 
पाटबंधारे नदी शाखा क्र.१, सोलापूर 


Bas 


33/2029 


श्री. घोडके प्रज्वल सुनिल 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत भीमा विकास विभाग क्र.२, 
सोलापूर अंतर्गतभीमा विकास उपविभाग 
क्र.६, कुरुल अंतर्गत भीमा पाटबंधारे 

शाखा क्र.१, कामती 


३० 


३४/२०२१ 


श्री. बागडे संकेत संजय 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, 
भीमानगर अंतर्गत सीना माढा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२, भीमानगर 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


३१ 


३५/२०२१ 


श्री. कोतकर प्रथमेश राजेंद्र 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
अधिनस्त पालखेड पाटबंधारे उपविभाग, 
विंचुर अधिनस्त सिंचन शाखा जळगांव 
नेऊर 


३२ 


३६/२०२१ 


श्री. थेटे प्रथमेश शाम 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र Weal, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
मालेगांव पाटबंधारे विभाग, मालेगांव 
अधिनस्त सटाणा पाटबंधारे उपविभाग, 
सटाणा अधिनस्त सिंचन शाखा ल. पा., 
सटाणा 


३३ 


३७/२०२१ 


श्री. लहाने Patt उल्हास 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ 
पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ अंतर्गत 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, महागाव 
अंतर्गत पाटबंधारे शाखा उमरखेड 


३४ 


३८/२०२१ 


श्री. मुलाणी परवेझ रफिक 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत सोलापूर पाटबंधारे विभाग, 
सोलापूर अंतर्गतभीमा विकास उपविभाग 
क्र.१०, कुर्डुवाडी अंतर्गत भीमा पाटबंधारे 
शाखा, कुर्डुवाडी 


३५ 


३९/२०२१ 


श्री. राऊत शुभम कैलास 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ,नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग हिंगोली 
अंर्तगत लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,वसमत 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


R 


3 


& 


0) 


é 


३६ 


४०/२०२१ 


श्री. RE वैभव सुधाकर 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
यवतमाळ अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
बांधकाम उपविभाग क्र.५, पांढरकवडा 


३७ 


४१/२०२१ 


श्री. डोंगे प्रांजल सुभाष 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा/गोंदिया पाटबंधारे विभाग, 
गोंदिया (विभागीय कार्यालय) 


3¢ 


82/2024 


श्री. मंदे अतुल दयानंद 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, छत्रपती 
संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा 


३९ 


४३/२०२१ 


श्री. महल्ले अनुराग महादेवराव 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण 
उपविभाग, वाशिम 


४४/२०२१ 


श्री. काटोले आशुतोष बाळकृष्ण 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, जिगांव 
प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण 
व पुनर्वसन विभाग, aria अंतर्गत जिगांव 
पुनर्वसन उपविभाग, नांदुरा 


४१ 


४५/२०२१ 


श्री. साखळीकर क्र्षभ राजेश 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग, 
देऊळगांव राजा अंतर्गत पेनटाकळी 
प्रकल्प बांधकाम उपविभाग क्र ४, चिखली 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


BR 


४६/२०२१ 


श्री. कुंभार भुषण विठ्ठल 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 
अधिनस्त मुळा पाटबंधारे उपविभाग, 
चिलेखनवाडी उपविभागीय प्रकल्प शाखा 


83 


89/2024 


श्री. ढाकणे प्रविण रावसाहेब 


भज(ड) 


भज(ड) 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता 

व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक येथील प्रकल्प शाखा 


Se 


82/2024 


श्री. महादुले देवेंद्र मदन 


भज(ब) 


भज(ब) 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. व प्र., लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नागपूर / पेंच 
पाटबंधारे विभाग, नागपूर / पेंच 
पाटबंधारे उपविभाग, रामटेक /पेंच 
पाटबंधारे झाखा काच्रवाही 


By 


88/2024 


श्री. वैभव मोतीराम कळमकर 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे उपविभाग, 
विंचुर अंतर्गत सिंचन शाखा, विंचुर ५-अ 


Be 


40/2024 


श्री. किसवे अनिकेत लक्ष्मण 


भज(क) 


भज(क) 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, 
भीमानगर अंतर्गत सीना माढा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४, मोडनिब 


80 


42/2024 


श्री. किरण भगवान जाधव 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता बीड 
पाटबंधारे विभाग, बीड अंतर्गत लातुर 
लघु पाटबंधारे विभाग, लातुर अंतर्गत 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, अहमदपुर 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


é 


BC 


43/2024 


श्री. पवार रोहित विलास 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील जळगांव पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण 
विभागीय पथक,जळगांव अंतर्गत तापी 
खोरे सर्वेक्षण उपविभाग, रावेर 


88 


48/2024 


श्री. पोकळे अभिजीत दादासाहेब 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ अंतर्गत 
धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई 
अंतर्गत धोम बलकवडी प्रकल्प उपविभाग 
क्र.५ वाई 


Yo 


44/2024 


श्री. होकडे विशाल राजेंद्र 


भज(ड) 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
विभाग,पुणे-११ अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता,कुकडी 
सिंचन मंडळ,पुणे-११ अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग 
क्र.२,श्रीगोंदा अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
उपविभाग,श्रीगोंदा 


पभ 


५६/२०२१ 


श्री. नागरगोजे अक्षय अर्जुन 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ अंतर्गत 
धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई 
अंतर्गत धोम बलकवडी प्रकल्प उपविभाग 
क्र. ६, फलटण 


4R 


49/2024 


श्री. वाघे सुरज विश्वंभर 


भज(क) 


भज(क) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, नांदेड पाटबंधारे 
विभाग (दक्षिण), नांदेड अंतर्गत मानार 
प्रकल्प पाटबंधारे उपविभाग, बारुळ 
अंतर्गत सिंचन शाखा, बारुळ येथील 
रिक्‍त पदी 


43 


५८/२०२१ 


श्री. कृष्णा बंडू शिदे 


भज(क) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, नांदेड पाटबंधारे 
विभाग (उत्तर) नांदेड अंतर्गत बाभळी 
पाटबंधारे उपविभाग, उमरी येथील रिक्‍त 
पदी. 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


& 


0) 


आ 


५४ 


५९/२०२१ 


श्री. सोनवणे प्रदिप रामराव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता,माजलगांव कालवा 
विभाग क्र.१० परभणी अंतर्गत 
उपविभागीय अधिकारी निम्न दुधना 
उपविभाग क्र.४ सातोना 


BS 


§ 0/2029 


श्री. पवन चव्हाण 
(पवन फुलचंद चव्हाण) 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर 
पाटबंधारे विभाग वैजापूर अंतर्गत नांदूर 
मधमेश्वर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२ 
वैजाप्र 


५६ 


६२/२०२१ 


श्रीमती कोव्हाळे सुवर्णा पंडितराव 


आदुघ महिला 


खुला महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वै. 
अधिनस्थ कार्यकारी अभियंता, निम्न 
तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 


49 


§ 3/2029 


श्री. घोळवे अजय आबासाहेब 


भज(ड) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, धाराशिव 
पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, कृष्णा मराठवाडा 
बांधकाम विभाग क्र.१, धाराशिव 
(विभागीय कार्यालयात रिक्‍त पदी) 


दट 


६४/२०२१ 


श्रीमती प्रतिक्षा प्रविण यादव 


खुला महिला 


खुला महिला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली अंतर्गत म्हेसाळ उपसा 
सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.३, आरग 


88 


६५/२०२१ 


श्री. जाधव अद्वैत ART 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
रायगड पाटबंधारे विभाग क्र.२ 
कोंकणभवन, नवी मुंबई अंतर्गत रायगड 
लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, कर्जत 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


& 


0) 


c 


६६/२०२१ 


श्री. चव्हाण सौरव अशोक 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता वाशिम पाटबंधारे विभाग, 
वाशिम अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
मानोरा 


६१ 


६७/२०२१ 


श्रीमती रायते पूनम गोपाळा 


इमाव महिला 


खुला महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ,धुळे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे 
विभागीय कार्यालय 


& 


§ 6/2024 


श्री. चव्हाण निखिल रामराव 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
अंतर्गत कण्हेर कालवे विभाग क्र. २ 
करवडी अंतर्गत आरफळ कालवे 
उपविभाग क्र. ७, करवडी 


&3 


६९/२०२१ 


श्री. पाटील शुभम धनराज 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव 


न: 


७०/२०२१ 


श्रीमती गदादे शुभांगी रामदास 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
अंतर्गत कण्हेर कालवे विभाग क्र. २ 
PRIS अंतर्गत कण्हेर होतचारी 
अस्तरीकरण उपविभाग, कोरेगाव 


&4 


99/2024 


श्री. राज रामचंद्र शिर्क 


भज(ब) 


भज(ब) 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
महसूल विभागातील प्रकल्प संचालक व 
अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास 
मंडळ, ठाणे अंतर्गत खारभूमी सर्वेक्षण व 
अन्वेषण विभाग, पेण अंतर्गत खारभूमी 
विकास उपविभाग, अलिबाग 


६६ 


७२/२०२१ 


श्रीमती सुवर्णकार सोनाली पांडूरंग 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर/गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली/पाटबंधारे 
उपविभाग, चामोर्शी/सिंचन शाखा सिंरोचा 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


& 


0) 


द 


६७ 


७३/२०२१ 


श्रीमती भुरे दिप्ती शामराव 


भज(क) महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी 
पाटबंधारे विभाग क्र.३ बीड अंतर्गत 
पाटबंधारे उपविभाग आष्टी अंतर्गत 
सिंचन शाखा मेहकरी 


&¢C 


98/2024 


श्रीमती सानप निवेदिता ज्ञानेश्वर 


भज(ड) 
महिला 


भज(ड) महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण 
विभागीय पथक,जळगांव अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता,तापी सर्वेक्षण 
उपविभाग,जळगांव 


&8 


94/2024 


श्री. गावित सचिन लक्ष्मण 


अज 


अज 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग 
क्र.१ जळगांव अंतर्गत उपविभागीय 
अभियंता,अंजनी मध्यम प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२ एरंडोल 


७६/२०२१ 


श्री. राठोड शुभम गोपाळराव 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, माजलगांव 
पाटबंधारे विभाग परळी वै अंतर्गत 
उपविभागीय अभियंता, शोतचारी 
उस्तरीकरण उपविभाग क्र.०९, सिरसाळा 


७१ 


७७/२०२१ 


श्रीमती पाटील प्रियांका प्रश्नांत 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गग कोकण-१ महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, सातारा 
सिंचन मंडळ, सातारा अधिनस्त कोयना 
सिंचन विभाग, कोयनानगर अधिनस्त 
कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन 
उपविभाग, अलोरे 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


& 


0) 


é 


७२ 


७८/२०२१ 


श्री. सुशिलकुमार सुनिल शिंदे 


अजा 


अजा 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
अंतर्गत धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, 
वाई अंतर्गत धोम बळकवडी प्रकल्प 
उपविभाग क्र.५, सातारा 


७३ 


७९/२०२१ 


श्रीमती नेहे दर्पणा TART 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
राज्य धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
अधिनस्त कार्यकारी अभियंता धरण 
सुरक्षितता कक्ष, नाशिक 


8 


€0/2024 


श्री. नशीब भगवानजी सरोदे 


अजा 


अजा 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा (मंडळ कार्यालय) 


Wy 


८१/२०२१ 


श्री. कदम आकाश आदिनाथ 


अजा 


अजा 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
महसूल विभागातील प्रकल्प संचालक व 
अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास 
मंडळ, ठाणे अंतर्गत खारभूमी सर्वेक्षण व 
अन्वेषण विभाग, पेण अंतर्गत खारभूमी 
सर्वे.व अन्वे.उपविभाग, श्रीवर्धन 


७६ 


८२/२०२१ 


श्रीमती कुल्ृरकर पल्लवी भिकचंद 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. व प्र., लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नागपूर / नागपूर 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) नागपूर / 
पाटबंधारे उपविभाग, हिंगणघाट /झाखा 
सडेश्वर (नांद) 


७७ 


८३/२०२१ 


श्रीमती धनगर गायत्री सिद्राम 


भज(क) 
महिला 


भज(क) महिला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
जलसंपदा, ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, प्रशासन 
संगणकीकरण विभाग, पुणे 


छट 


८४/२०२१ 


श्री. खडगी वैभव माधव 


विमाप्र 


विमाप्र 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर/चंद्रपूर पाटबंधारे 
विभाग, चंद्रपूर/पाटबंधारे उपविभाग, 
चंद्रपूर/सिंचन शाखा चंद्रपूर 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


é 


७९ 


८५/२०२१ 


श्रीमती पाटील प्रियांका विकास 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सिंधुदुर्गनगरी अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, ओरोस 
अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग 
क्र.१ कणकवली 


८६/२०२१ 


श्री. कांबळे विशाल बबन 


अजा 


अजा 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, ताकारी म्हेसाळ उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन विभाग, सांगली अधिनस्त 
म्हैसाळ कालवा सर्व्हेक्षण 
उपविभाग,क्र.१, सलगरे 


CF 


८७/२०२१ 


श्री. ठाकरे पराग मनोहर 


भज(ब) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा 
सिंचन मंडळ, अमरावती अंतर्गत 
का.अ.मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग 
अचलपुर अंर्तगत मध्यम व लघु पाटबंधारे 
उपविभाग अमरावती 


८२ 


८८/२०२१ 


श्रीमती वाणी नताशा प्रितम 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
अंतर्गत सोलापूर पाटबंधारे विभाग, 
सोलापूर अंतर्गत भीमा विकास 
उपविभाग क्र.१०, कुर्डुवाडी 


८३ 


८९/२०२१ 


श्री. अजनाळकर रोनित नितीन 


अजा 


अजा 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, लातूर पाटबंधारे 
विभाग क्र.१ लातूर 


८४ 


९०/२०२१ 


श्री. मोरे आशिष सतीश 


अजा 


अजा 


पुणे 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,अकोला सिंचन मंडळ, अकोला 
/ अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला / 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.४, 
अकोला (बांधकाम) 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


R 


3 


4 


& 


0) 


द 


८५ 


९२/२०२१ 


श्री. माने आदित्य प्रदीप 


अजा 


अजा खेळाडू 
ऐवजी 


पुणे 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, लातूर पाटबंधारे 
विभाग क्र.२ लातूर 


८६ 


९३/२०२१ 


श्रीमती जाधव सायली शांकर 


आदुघ महिला 


आदुघ महिला 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प बांधकाम उपविभाग क्र.३ लांजा 


८७ 


९४/२०२१ 


श्रीमती डाके Bros LAT 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ,धुळे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, धुळे 
विभागीय कार्यालय 


co 


84/2024 


श्री. ईशांत निनावे 


विमाप्र 


विमाप्र 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर/ पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, 
भंडारा/पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, गोंदिया 


८९ 


९६/२०२१ 


श्रीमती नेरकर रुचा अनिल 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, सूर्यानगर अंतर्गत उपविभागीय 
अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग, मनोर (बांधकाम) 


९७/२०२१ 


श्री. वाघमारे नितीन गोविंद 


अज 


अज 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, धाराशिव 
पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता कृष्णा मराठवाडा 
बांधकाम विभाग क्र.१ धाराशिव अंतर्गत 
कृष्णा मराठवाडा बांधकाम उपविभाग 
क्र.३ भुम मुख्यालय बारामती 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


0) 


(2 


९१ 


९८/२०२१ 


श्रीमती होले मेधा WHIT 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, नागपुर पाटबंधारे मंडळ 
नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग वर्धा.अंतर्गत 
निम्न वर्धा प्रकल्प उपविभाग क्रं. १ आर्वी 


९२ 


९९/२०२१ 


श्रीमती लकडे तृप्ती हनुमंतराव 


भज(क) 
महिला 


भज(क) महिला 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, रत्नागिरी 


९३ 


१००/२०२१ 


श्रीमती बांगर स्वाती Brae 


भज(ड) 
महिला 


भज(ड) महिला 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,अमरावती अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला (सर्वेक्षण) 


९४ 


१०१/२०२१ 


श्रीमती दरोडे पूजा ब्रम्हदास 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र.५ हदगांव. 


९५ 


१०२/२०२१ 


श्रीमती पाटील अस्मिता सुधाकर 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-२ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर ता. 
शहापूर जि. ठाणे. अंतर्गत भातसा डावा 
कालवा उपविभाग, शहापुर 


९६ 


१०३/२०२१ 


श्रीमती क्षिरसागर स्नेहल हरिहर 


अजा महिला 


अजा महिला 


नाशिक 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिचन, 
महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर 


९७ 


१०४/२०२१ 


श्रीमती परदेशी आरती गोकुळ 


भज(ब) महिला 


wae) महिला 


नाशिक 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
अंतर्गत रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, 
रत्नागिरी अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
नातुनगर 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


0) 


(2 


९८ 


१०५/२०२१ 


श्रीमती सोनावणे जागृती अजित 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ 
नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द धरण विभाग वाही (पवनी). 


8s 


१०६/२०२१ 


श्रीमती शिवाली दिपक गुप्ता 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,अमरावती अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
(सर्वेक्षण) अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उप विभाग, अकोला (सर्वेक्षण) 


१०७/२०२१ 


श्रीमती म्हेत्रे स्नेहल रावसाहेब 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
अंतर्गत रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, 
रत्नागिरी अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
चिपळूण 


१ 


१०८/२०२१ 


श्रीमती आगोले अंकिता 
पुंडलिकराव 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
यवतमाळ संलग्न संकल्प चित्र, यवतमाळ 


१०२ 


१०९/२०२१ 


श्री. भामोद्रे प्रज्वल विलास 


भज(ब) 


भज(ब) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अ.अ.जिगाव प्रकल्प 
पाटबंधारे मंडळ, शोगांव अंतर्गत जिगांव 
पुनर्वसन विभाग, खामगांव अंतर्गत 
जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, शेगांव 


१०३ 


११०/२०२१ 


श्रीमती सहारे स्नेहल धामेश्वर 


अजा महिला 


अजा महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, नागपुर पाटबंधारे मंडळ 
नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा. 


१०४ 


१११/२०२१ 


श्री. भोई सचिन शालीग्राम 


भज(ब) 


भज(ब) 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातीलअधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
सिंचन मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प 
विभाग, यवतमाळ 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


& 


0) 


द 


१०५ 


११२/२०२१ 


श्रीमती ढोके मिनल अरविद 


अजा महिला 


अजा महिला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,जिगांव 
प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव 
अंतर्गत जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, 
शेगाव 


१०६ 


११४/२०२१ 


श्रीमती फुलेकर ऐश्वर्या भिमराव 


अजा महिला 


अजा महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ 
नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द उजवा कालवा विभाग 
ब्रम्हपुरी.अंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालवा 
उपविभाग क्रं. ५ ब्रम्हपुरी. 


१०७ 


११५/२०२१ 


श्रीमती गिरी मोनाली धनाजी 


भज(ब) महिला 


wae) महिला 


पुणे 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अकोला 
सिंचन मंडळ, अकोला / अकोला 
पाटबंधारे विभाग, अकोला / लघु 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र.४, 
अकोला (बांधकाम) 


१०८ 


११६/२०२१ 


श्रीमती नवसार श्वेता सुरेठा 


अज महिला 


अज महिला 


कोकण-२ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२ 
परभणी 


१०९ 


११७/२०२१ 


श्रीमती कोळी राजश्री बलभिमराव 


विमाप्र महिला 


विमाप्र महिला 


पुणे 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, नागपुर पाटबंधारे मंडळ 
नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा लघु पाटबंधारे विभाग वर्धा. 
लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रं. १ वर्धा. 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


0) 


द 


| qo 


99/2024 


श्रीमती पवार शुभांगी श्रीराम 


विजा(आ) 
महिला 


विजा(आ) 
महिला 


कोकण-२ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, लातूर पाटबंधारे 
विभाग क्र.१ लातूर अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.३ लातूर अंतर्गत सिंचन 
शाखा क्र.१४ औसा 


| a9 


9498/2029 


श्रीमती माने रुपाली बजरंग 


विजा(आ) 
महिला 


विजा(अ) महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे 
विभाग क्र.१ धाराशिव 


११२ 


१२०/२०२१ 


श्री. आवाळे हर्षवर्धन विठ्ठलराव 


खुला अंध/ 
अल्पदृष्टी 


खुला दिव्यांग 
अंध/अल्पदृष्टी 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण 
विभाग, पुणे-६ अंतर्गत गुणनियंत्रण 
उपविभाग पंढरपूर 


११३ 


१२१/२०२१ 


श्रीमती राजपूत मिनल विजयसिंग 


विजा(आओ) 
महिला 


विजा(अ) 
महिला 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा /भंडारा पाटबंधारे विभाग, भंडारा 
(विभागीय कार्यालय) 


११४ 


१२२/२०२१ 


श्रीमती सोळुंके वर्षा पोपट 


विजा(आ) 
महिला 


विजा(आ) 
महिला 


नाशिक 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, बीड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी 
पाटबंधारे विभाग क्र.३ बीड अंतर्गत 
पाटबंधारे उपविभाग आष्टी अंतर्गत 
सिंचन शाखा, आष्टी 


११५ 


१२३/२०२१ 


श्री. बुरले संतोष रावसाहेब 


भज(क) अनाथ 


भज(क) अनाथ 


पुणे 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अ.अ. लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नागपूर/वर्धा पाटबंधारे 
विभाग, वर्धा/पाटबंधारे उपविभाग सिंचन, 
पिंपरी (वर्धा) /सिंचाई शाखा पवनार 


मलोआ 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


8 


4 


& 


0) 


द 


११६ 


१२४/२०२१ 


श्रीमती अश्विनी दत्तात्रय पवार 


खुला 
अस्थीव्यंगता 


खुला दिव्यांग 
अस्थीव्यंगता 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
जालना पाटबंधारे विभाग जालना 


११७ 


१२५/२०२१ 


श्री. काकडे विनायक बापूराव 


आदुघ खेळाडू 


खुला खेळाडू 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती 
संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग 
क्र.६ नांदेड अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.३३ मुदखेड 


युन, 


१२६/२०२१ 


श्री. चोपडे Bla गजाननराव 


इमाव 
कर्णबधीरता 


इमाव दिव्यांग 
कर्णबधीरता 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ 
नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक 
नागपुर 


११९ 


१२७/२०२१ 


श्रीमती शिदे शिवानी सुनील 


इमाव खेळाडू 
महिला 


इमाव खेळाडू 


नाशिक 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, नागपुर पाटबंधारे मंडळ 
नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग वर्धा.अंतर्गत 
निम्न वर्धा प्रकल्प उपविभाग क्रं. २ आर्वी. 


१२० 


१२८/२०२१ 


श्रीमती पतंगे रेणुका दत्तात्रय 


इमाव खेळाडू 
महिला 


इमाव खेळाडू 


पुणे 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, नागपुर पाटबंधारे मंडळ 
नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा. अंतर्गत 
निम्न वर्धा कालवे उपविभाग क्रं. २ 
पुलगाव. 


१२१ 


१३०/२०२१ 


श्री. काळबांडे आनंद सुधाकर 


खुला मंदबुध्दी 
किंवा आकलन 
क्षमतेची 
कमतरता 
(मानसिक आजार) 


खुला दिव्यांग 
मंदबुध्दी किंवा 
आकलन क्षमतेची 
कमतरता/एकापेक्षा 
जास्त प्रकारचे 
दिव्यांगत्व (मानसिक 
आजार) 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिचन, 
महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर 


अ.क्र. | मलोआ उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा म.लो.आ. पसंती दिलेला अंतिम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता क्रमांक मुळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग | महसूल विभाग विभाग वाटप 
Rae. 3 8 4 & 9 é 
१२२ । 939/2029 श्रीमती दिया कैलास बचे भज(क) भज(क) खेळाडू अमरावती अमरावती मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
be जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अकोला 
सिंचन मंडळ, अकोला / लघु पाटबंधारे 
विभाग,अकोला / लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.३, अकोला 
१२३ । १३२/२०२१ श्री. पाटील कोमल अनिलराव अजा मंदबुध्दी | अजा दिव्यांग अमरावती अमरावती  ।मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), 
किंवा आकलन मंदबुध्दी किंवा 9 अंतर्गत 
mi (कलन क्षसवची जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
कमतरता | कमतरता/एकापेक्षा अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
(मानसिक आजार)। जास्त प्रकारचे अभियंता.अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
paneer ds अ : पाटबंधारे प्रकल्प 
आजार) मंडळ, अमरावती अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती (सर्वेक्षण) 
Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
ANIL VITTHAL Maharashtra, = GOVERNMENT OF 
D E (0 KAT E SO GEN OU = WATER RESOURCES 


Date: 2024.03.14 19:21:56 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


